महाराष्ट्रातील काजूच्या सर्वकष 
विकासाचे धोरण निश्चित करण्यासाठी 
गठीत "काजू फळपिक विकास समिती" 
चा कार्यकाल वाढविण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
oft waa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. काविधो-२०१८/प्र.क्र.१८३/९-ओ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक : २० नोव्हेंबर, २०१८ 


वाचा:- १. कृषि,पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग शासन निर्णय 
क्र. काविधो-२०१८/प्र.क्र.१८३/९-अ, दिनांक १८/०७/२०१८ 
२. मा.राज्यमंत्री यांची टिपणी क्र.राज्यमंत्री /गृह(ग्रा.),वित्त व नियोजन/ ८०७/ 
नोट, दिनांक २७/०९/२०१८ 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील कोकण विभागातील सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी या जिल्ह्यामध्ये काजू 
पिकांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होते. काजू फळपिकाच्या लागवडीपासून प्रक्रिया व 
विक्रीपर्यंत शहोतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी विचारात घेऊन काजू फळपिकाच्या सर्वकष 
विकासासाठी एक निश्चित धोरण तयार करण्यासाठी शासनास सल्ला देण्यासाठी 
संदर्भाधीन दि.१८/०७/२०१८ च्या शासननिर्णयान्वये मा. राज्यमंत्री, गृह (ग्रामीण), वित्त व 
नियोजन यांच्या अध्यक्षतेखाळी एक समिती गठीत करण्यात आळी होती. सदर 
समितीचा कार्यकाल तसेच कार्यकक्षा अध्यक्षांच्या विनंतीनुसार वाढविण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे:- 


शासन निर्णय:- 

काजू फळपिकाच्या लागवडीपासून प्रक्रिया व विक्रीपर्यंत होतकऱ्यांना येणाऱ्या 
अडचणी विचारात घेऊन काजू फळपिकाच्या सर्वकष विकासासाठी एक निश्चित धोरण 
तयार करण्यासाठी मा. राज्यमंत्री, गृह (ग्रामीण), वित्त व नियोजन यांच्या अध्यक्षतेखाली 
गठीत समितीबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


२. समितीचे कार्यक्षेत्र व कार्यकाल 

(i) समितीचे कार्यक्षेत्र राज्यातील संपूर्ण कोकण विभाग तसेच कोकणाव्यतिरिक्‍्त 
कोल्हापूर जिल्ह्यातील आजरा व चंदगड तालुक्‍यात देखिल काजूचे उत्पादन 
होत असल्यामुळे सदर तालुक्यांचा समावेश करून व्याप्ती वाढविण्यात येत आहे 
()समितीचा कार्यकाळ आणखी तीन महिन्यांनी वाढविण्यात येत आहे. त्यानुसार 
समितीने प्राप्त तक्रारी/समस्यांच्या अनुषंगाने सखोल चर्चा करुन त्यावर काय 
उपाययोजना करता येतील याबाबत आपला अहवाल तयार करावा व आपल्या 
स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह दिनांक ३१/१२/२०१८पर्यंत शासनास सादर करावा 


शासन निर्णय क्रमांकः काविधो-२०१८/प्र.क्र.१८३/९-ओ 


३. समितीची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या:- 

समितीची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या दिनांक १८/०७/२०१८ च्या नुसार अबाधित 
राहतील. 

समिती अध्यक्षांना आवश्‍यकतेनुसार बैठकीस संबंधित मान्यवरांना निमंत्रित 
करण्याचे अधिकार दिनांक १८/०७/२०१८ च्या शासननिर्णयान्वये देण्यात आले आहेत. 
त्यानुसार रत्नागिरी तसेच पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी व इतर काजू उत्पादक तसेच 
प्रक्रिया उद्योजक समितीचे सदस्य यांना बैठकीस निमंत्रित करण्याचे अधिकार अध्यक्षांना 
राहतील. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 
२०१८११२०१५१८४१७३०१ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Shrikant 0131101:31./1109५ 


Shrikant ee 
Agriculture And ADF 0९७. , 
'ICode=400032, -Mahare 
2.5.4.20=5d5ab93b4e4f2fcd87e 1 2fe1 9b896502 
Chandrakant / ee 
ialNumbe d8d9626c9e038380cd235c048f2 
Od7ce74cffd3a95f2ac3c192e9c99 1358271 


Andge selena Mle 
(श्रीकांत आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
Wa:- 
१) मा. मंत्री (कृषि व फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव 
२) मा.राज्यमंत्री (कृषी) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
३) मा. श्री. दीपक केसरकर, राज्यमंत्री, गृह (ग्रामीण), वित्त व नियोजन, महाराष्ट्र राज्य 
तथा अध्यक्ष, काजू फळपिक विकास समिती. 
मा. सचिव, (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक,मंत्रालय, मुंबई -३२ 
आयुक्‍त कृषी, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
६) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, 
पुणे 
७) विभागीय कृषी सहसंचालक, कोकण विभाग तथा सदस्य सचिव, काजू फळपिक 
विकास समिती. 
८) जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, ठाणे, रायगड, पाळघर 
९) सर्व समिती सदस्य, काजू फळपिक विकास समिती 
१०) कार्यासन 8-3, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


